आषाढी एकादशी-२०२२ निमित्त सोलापूर जिल्हयातून 
मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या पालख्यांसोबत 
असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी 
पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.३१४/यो-६ 
बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक:२८ मार्च,२०२४ 


संदर्भ:- 

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र जा.क्र/जिप/स्वभामि/॥॥॥६/पालखी-२२/ 
५७४/२०२२, दि २३ मे, २०२२ 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे पत्र जा.क्र/ग्रापं६/पालखी/२०२२/कावि 
-५२६९/२०२२ दि.०७ जून, २०२२ 

३) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.जिपसो/साप्रवि-२/ 
ग्राप/ ५२२/२०२२, दिनांक १ जून, २०२२ 

४) ग्राम विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२२/प्र.क्र.१९५/यो-६, दि. १७ जून, २०२२. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.जिपसो/साप्रवि-२/ग्राप / 
२६५/२०२३, दिनांक १० मे, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिनांक ११ जून २०१३ रोजी बैठकीत आषाढी 
एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्हयातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या 
पालख्यासोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना, 
पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतीच्या मागणीच्या ५०% रक्‍कम उपलब्ध करुन 
द्यावी व उर्वरित ५०% रक्कम ग्राम विकास विभागाने संबंधित जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध करुन द्यावी 
असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रयोजनासाठी संदर्भ क्र.४ अन्वये 
जिल्हा परिषदांच्या एकूण मागणीच्या ५०% प्रमाणे रु. २५९.७५ लक्ष इतका निधी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. संदर्भाधिन 
क्र. अन्वये जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्याकडून सदर प्रयोजनासाठी शासन हिस्स्याची 
रु.३१५.००लक्षची मागणी होती. त्यापैकी रु.१५७.५० लक्ष निधी संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयानुसार 
वितरित केला आहे. मात्र जिल्हा परिषद, सोलापूर यांची सन २०२२ मधील आषाढीवारीसाठी व्यवस्था 
केलेल्या ग्रामपंचायतींची प्रलंबित देयके असल्याने मागणी केलेली पूर्ण रक्कम आवश्‍यक असल्याचे नमूद 


ares निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.३१४/यो-६, दि. २८ मार्च, २०२४ 


करुन उर्वरित रु.१५७.५०्लक्षची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यानुसार निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, सोलापूर यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामीण भागातील 
तीर्थक्षेत्रांचया विकासाकरिता अनुदान (रु. २ कोटी ते रु.२५ कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या योजनेतंर्गत एकूण रु.२४०.००कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधून, आषाढी एकादशी निमित्त सोलापूर या जिल्ह्यातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध 
संतांच्या पालख्यांसोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील 
ग्रामपंचायतींची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषद, सोलापूर यांना उर्वरित रक्‍कम 
रु.१५७.५०लक्ष (रुपये एक कोटी सत्तावन्न लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सोबत देयकाचा तपशिल जोडला 
आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ. नाव जिल्हयाची एकूण । यापूर्वी शासन निर्णय उर्वरित वितरीत 
क्र मागणी दि.१७.६.२०२२ अन्वये | करावयाचा निधी 
वितरीत निधी 
| 9 | 2 3 PB ५ 
गि आषाढी एकादशी सन ३१५.०० १५७.५० १५७.५० 
२०२२, सोलापूर 
३. सदर निधी व्यवस्थापनास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जबाबदार असेल व सदर 


निधी ग्रामपंचायतींनी आवड्यक बाबींवरच खर्च करावा याची दक्षता जिल्हा परिषेदेने घ्यावी. 

४. सदर निधी आवश्यक बाबींवरच खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदांनी 
शासनास व महालेखापालांस सादर करावे. 

५. सदर अनुदान मागणी क्रमांक एल-३-२५१५-इतर ग्राम विकास कार्यक्रम-१९६-जिल्हा परिषद/ 
जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (co) (०७) ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांया विकासाकरीता अनुदान 
(रु.२.०० कोटी ते रु.२५.०० कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१)-३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (दत्तमत) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या सन 2023-28 या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ares निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.३१४/यो-६, दि. २८ ATA, २०२४ 


६. सदर निधी नियोजन विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.८२/१४४४ दि.१६/०२/२०२४ व वित्त विभागाचा 
अनौ. संदर्भ क्र.१८०/२०२४/व्यय-१५ दि.२३/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत 
आहे. तसेच, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये अटीची व शार्तीची पूर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१३०५३३२४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e 


1e450b5 1a9e92eede8c323934f82edb5 
38d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DB 
VALVI TnanGDACBEEED cA ण 
(का.गो.वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
७. विभागीय आयुकत, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
८. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर. 
९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
१०. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
१२. नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६,अर्थसं १७) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१४. कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (का.यो-११), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


